मौजे वलवण, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 
येथे उपकेंद्र मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/ प्र.क्र.६२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/वळलवन/सातारा/उपकेंद्र स्थापना /५९१-९३/२०२२, 
दि.१०.०२.२०२२. 

प्रस्तावना :- 


मौजे वलवण, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा येथे उपकेंद्रास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मौजे वलवण, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा येथे उपकेंद्र मंजूर करण्याबाबत या शासन 
निर्णयान्वये विशोष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५११५७२३८६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. een 
DEEPAK a 


DEPARTME! 
lahara: 


st=Mi 

25. १८0769 

98906९5012377610९507266197८2८5629, 

pset 0621 
4661 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सातारा 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
९. निवडनस्ती ( आरोग्य-४) 


